शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ 

कवी कुलगुरु कालिदास संस्कृत 
विश्वविद्यालय, रामटेक, नागपूर 
अंतर्गत नवीन अभ्यासक्रम/तुकडी 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : मान्यता-२०२२/(८१/२२)भाग-१/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १५ जून, २०२२. 


संदर्भ. शासन निर्णय क्र. एनजीसी-२०१७/(२२९/१७)/मशि-४, 
दिनांक १२.१०.२०१७. 


SIR आदेठा 


कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक अधिनियम, १९९७ आणि संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत 
विश्वविद्यालय, रामटेक, नागपूर या विद्यापीठाने शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी नवीन महाविद्यालयांचे 
प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर केले आहेत. सदर प्रस्तावांची संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये 
विहीत करण्यात आलेल्या निकषांप्रमाणे छाननी करण्यात आली. विद्यापीठाची शिफारस, 
शासनस्तरावर केलेली छाननीनुसार पात्र ठरलेल्या प्रस्तांवांना कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत 
विश्वविद्याळय, रामटेक अधिनियम, १९९७ मधीळ कलम ६२(५) अन्वये शासनास प्राप्त 
अधिकारानुसार तसेच कलम ६२(५) परंतुकान्वये शासनास प्राप्त अधिकारानुसार पुढील विवरणपत्र - 
or व विवरणपत्र - “ब' मध्ये नमूद केल्यानुसार नवीन महाविद्यालयांना खालील अटी व शार्तीच्या 
अधिन राहून कायम विना अनुदान तत्वावर मंजूरी देण्यात येत आहे. 


विवरणपत्र -अ 
नवीन अभ्यासक्रम 
अ.क्र. क्र. संस्था/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित अभ्यासक्रम/ विषय 
अमरावती विभाग 
| , | ., 'दीपस्तंभमल्टीपर्पज फाठउंडेडान, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 

आय.टी.आय. कॉलोनी, क्रीडा संकुल  ।२)बी. सी. ए. (बँचलर ऑफ 

रोड, बुलढाणा. कॉम्प्युटर अप्लिकेशन) 

स्व.आर. के. पाटील कॉलेज ऑफ 


सिव्हिल सर्विसेस, 

पिंप्री गवळी, ता.मोताळा, जि. बुलढाणा. 
२. | २. युनिव्हर्स बहुद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था, |9) एम. ए. (पब्लिक अंडमिनीस्ट्रेशान) 
मारेगाव, ता. मारेगाव, जि. यवतमाळ. |२) डिप्लोमा इन अर्ली चाईल्डहूड 
युनिव्हर्स पब्लिक सर्व्हिसेस कॉलेज, एज्यूकेशन अँड केअर 

मारेगाव, ता. मारेगाव, जि. यवतमाळ- 
४४५३०३. 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)भाग-१/मशि-४ 


सोसायटी, 

दुधा, ता. जि. बुलढाणा. 
महात्मा गांधी प्रशासकीय सेवा 
महाविद्यालय, 

दुधा, ता. जि. बुलढाणा. 


अ.क्र. | क्र. संस्था/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित अभ्यासक्रम/ विषय 

3. | ३. युनिव्हर्स बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास १) एम. ए. (पब्लिक SSRs) 
संस्था, २) डिप्लोमा इन हॉस्पिटॅलिटी 
मारेगाव, ता. मारेगाव, जि. यवतमाळ- स्टडीज 
४४५३०३. 3) बी. सी. ए. (बॅचलर ऑफ 
युनिक पब्लिक सर्विसेस कॉलेज, कॉम्प्युटर अप्लिकेशन) 
पांढरकवडा, ता. केळापूर, जि. 
यवतमाळ-४४५३०३२ 

7 i . मा. सरस्वती बहुदेशीय शिक्षण प्रसारक ।१ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
मंडळ, 
हरू, ता. दारव्हा, जि. यवतमाळ. 
श्री.शिवाजी महाविद्यालय, 
मारेगाव, ता. मारेगाव, जि. यवतमाळ. 

५. | ५. आनंद बहुउद्देशीय संस्था, १) एम. ए. (पब्लिक अँंडमिनीस्ट्रेजान) 
अकोला, ता. जि. अकोला. 
युनायटेड पब्लिक सर्व्हिस कॉलेज, 
राजपूर, ता. मोताळा, जि. बुलढाणा. 

६. | ६. आधार एजुकेशन अंड वेलफेयर १) एम. ए. (पब्लिक अडमिनीस्ट्रेजान) 
सोसायटी, 
वृंदावन कॉलनी, परभणी. 
दीपस्तंभ महाविद्यालय, 
शेगाव, जि. बुलढाणा. 

i i . जय गुरुदेव बहुउदेशिय सेवाभावी संस्था, |9) एम. ए. (पब्लिक अंडमिनीस्ट्रेशान) 
मोतीगव्हान, ता. जि. जालना-४३१२०३. २ बी. ए. ट्रॅव्हल अँड टूरिझम 
अद्विका महाविद्यालय, 3) बी. कॉम. 
बिबी, ता. लोणार, जि. बुलढाणा- 

४४२३२०२. 

८. | ८. 'क्रांतीगुरु शिव फाउंडेशन, १) एम. ए. (पब्लिक अडमिनीस्ट्रेजान) 
करवंड, ता. चिखली, जि. बुलढाणा. २) बी.एस्सी. 
भाऊसाहेब गायकवाड सिनिअर कॉलेज, 
मलकापूर, ता. मलकापूर, जि.बुलढाणा. 

९. | ९. 'सागमाळ एज्यूकेशन अँड मल्टीपर्पज १) एम. ए. (पब्लिक अडमिनीस्ट्रेजान) 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)भाग-१/मशि-४ 


क्र. 


संस्था/महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित अभ्यासक्रम/ विषय 


औरंगाबाद विभाग 


| ०. 


आनंदसागर प्रतिष्ठान, 

प्लॉट नं. १४०, एस. टी. कॉलनी, 
सिडको, 

औरंगाबाद. 

गुरुकुल Beatie ट्रेनिंग कॉलेज 
ऑफ सीव्हील सर्व्हीसेस, 

करमाड, ता. जि. औरंगाबाद. 


१) बी. बी. ए. 
2) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 


7 १. 


जय भगवती शिक्षण प्रसारक मंडळ, 
साफल्य नगर, हर्सूल एरिया, औरंगाबाद. 
भगवती महाविद्यालय, 

पांगरी, पो. अम्भाई, ता. सिल्लोड, जि. 
औरंगाबाद. 


१ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


१२. 


श्री रामानंद क्रीडा व व्यायाम बहुउद्देशीय 
सेवाभावी संस्था, 

हिवराराळा, ता. बदनापूर, जि. जालना. 
एस.ए. महाविद्यालय, 

जालना, ता. जालना, जि. जालना. 


१ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
2) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 


१३. 


श्री. रामानंद बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, 
जालना. 

सदानंद महाविद्यालय, 

मोतीगव्हान, ता. जि.जालना 


१ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
2) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 
३) बी. ए. ट्रॅव्हल अँड टूरिझम 


ष्‌ 8. 


श्रावस्ती शिक्षण प्रसारक व बहुद्देशीय 
सेवाभावी संस्था, 

लक्ष्मीकांत नगर, अंबड रोड, जालना. 
कोहिनूर वरिष्ठ महाविद्यालय, 
जालना, ता. जि. जालना-४३१२०३. 


१) एम. ए. (पब्लिक अडमिनीस्ट्रेजान) 
२) बी. ए. (ट्रॅव्हल अंड टूरीझम) 


१५. 


स्व. हरिवंशराय बच्चन बहुउद्देशीय 
सेवाभावी संस्था, 

पारध, ता. भोकरदन, जि. जालना. 
स्व राजेंद्र श्रीवास्तव महाविद्यालय, 
TRUS), ता. भोकरदन, जि. जालना. 


१) डिप्लोमा इन लायब्ररी अंड 


इन्फॉर्मेशान सायन्स 


१६. 


गंगाबाई शिक्षण प्रशासकीय मंडळ, 
निपाणी, ता. जि. औरंगाबाद. 

श्री. परम सदगुरू कॉलेज, 

जि.यु.न. १४४,२४०, निपाणी, औरंगाबाद. 


१) एम. ए. (पब्लिक अडमिनीस्ट्रेजान) 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)भाग-१/मशि-४ 


क्र. 


संस्था/महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित अभ्यासक्रम/ विषय 


जळगाव विभाग 


7 ७. 


संत तुकाराम सामाजिक संस्था, 


१ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


प्लॉट नं.२८, नागरे नगर, साक्री, ता. 2) बी. कॉम. 


साक्री, जि. धुळे-४२४३०४. 

सिद्धांत वरिष्ठ महाविद्यालय, 

पंढरपूर शिवार, राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६ 
जवळ, अंबापूर, ता. साक्री, जि. धुळे. 


नांदेड विभाग 


१८: 


छत्रपती राजर्षी शाहू प्रतिष्ठान, 
वसमत, ता. वसमत, जि. हिंगोली. 
संत नामदेव प्रशासकीय सेवा पदवी 
महाविद्यालय, 

वसमत, १२३६ बालाजी नगर, ता. 
वसमत, जि. हिंगोली. 


१) एम. ए. (पब्लिक अडमिनीस्ट्रेजान) 


१९. 


छत्रपती राजर्षी शाहू प्रतिष्ठान, 
वसमत, ता. वसमत, जि. हिंगोली- 
४३१५१२. 

जय भारत प्रशासकीय सेवा पदवी 
महाविद्यालय, हिंगोळी, जवळा, पळशी 
रोड, हिंगोली. 


१) एम. ए. (पब्लिक अडमिनीस्ट्रेजान) 


२०. 


श्री संत दामाजी अप्पा चरिटेबल ट्रस्ट, ।१) एमएलआय.एससी (इंटिग्रेटेड 
आरखेड, ता. पालम, जि. परभणी. प्रोग्राम) 
श्री संत दामाजी अप्पा महाविद्यालय, 2) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 


सिंगनापूर, ता. जि. परभणी. 


24. 


श्री संत तुकाराम महाराज प्रतिष्ठान, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


विठ्ठलवाडी, ता. गंगाखेड, जि. परभणी. 
माधवाश्रम महाविद्यालय, 
मार्डसगाव, ता. गंगाखेड, जि. परभणी. 


पनवेल विभाग 


२२. 


सहयोग प्रतिष्ठान. १ बी. सी. ए. (बॅचलर ऑफ 


१०४/१, ओझोन व्हॅली, पारसिक नगर, |।कॉम्प्युटर अप्लिकेशन) 


कळवा, ठाणे- ४००६०५. 

सहयोग कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड 
सायन्स, 

जांभळी नाका, स्टेडान रोड, 
ठाणे-४००६०१. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)भाग-१/मशि-४ 


क्र. 


संस्था/महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित अभ्यासक्रम/ विषय 


मुंबई विभाग 


२३. 


बाकलीवाल फाऊंडेशन, १) बी. सी. ए. (FAS ऑफ 


ठाणे - ४०१४०५. 
बाकलीवाल फाऊंडेडान, 

बिल्डींग, ए.पी.एम.सी., वाशी, नवी 
मुंबई. 


अरेंजा प्लाझा, आय विंग, बेलापूर, जि. ।कॉम्प्युटर अप्लिकेशन) 


नागपूर विभाग 


२४. 


विज्जासन बुद्ध लेणी, भद्रावती, चंद्रपूर. 
डॉ. ग्यानरत्न सिविल सर्विसेस कॉलेज, 
बंगाली कॅम्प रोड, भद्रावती, जि. चंद्रपूर . 


महाविदर्भ tap संघ, १) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


विवरणपत्र-ब 
नवीन तुकडी 


संस्था/महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित अतिरिक्‍त तुकडया 


अमरावती विभाग 


प्रोग्रेसिव्ह एज्यूकेशन अंड मल्टीपर्पज 
सोसायटी, 

राऊतवाडी, अकोला. 

जय हिंद महाविद्यालय, 

मुर्तीझापूर, ता. मुर्तीझापूर, जि. अकोला. 


१ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


स्व. आबासाहेब खेडकर शिक्षण संस्था, 
"चिरंजीव" पार्वती सदन च्या बाजूला, 
राऊतवाडी, अकोला.स्व. शोभाताई 
माणिकराव देशमुख महाविद्यालय, 
सुलतानपूर, पो. मुंडगाव, ता. आकोट, जि. 
अकोला. 


१ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


आनंद बहुउद्देशीय संस्था, 
राऊतवाडी, ता. जि . अकोला. 
युनायटेड पब्लिक सर्व्हिस कॉलेज, 
राजपूर, ता. मोताळा, जि. बुलढाणा. 


१ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


मातोश्री शिक्षण सेवा मंडळ, 

खेतन नगर, कौळखेड, अकोला.मातोश्री 
महाविद्यालय, गेट न. ३२२, मानसगाव, ता. 
send, जि. बुलढाणा. 


१ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)भाग-१/मशि-४ 


क्र. 


संस्था/महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित अतिरिक्‍त तुकडया 


नागपूर विभाग 


युगचेतना ग्रामविकास बहूद्देशीय संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


शेणगाव, ता. जिवती, जि. चंद्रपूर. 
प्रेरणा प्रशासकीय सेवा महाविद्यालय, 
गडचांदूर, ता. कोरपणा, जि. चंद्रपूर . 


श्रीमती अंबाबाई खोब्रागडे शिक्षण सेवा मंडळ, | 9) एम. ए. (पब्लिक 
आरमोरी, जि. गडचिरोळी-४४१२०८. अँडमिनीस्ट्रेशान) 


संताजी महाविद्यालय, 
आरमोरी, जि. गडचिरोळी-४४१२०८. 


श्री. किसनराव खोब्रागडे एजुकेशन १) एम. ए. (पब्लिक 
सोसायटी, अँडमिनीस्ट्रेशान) 


आरमोरी, जि. गडचिरोळी-४४१२०८. 
Uaidd महाविद्यालय, 
लाखांदूर, जि. भंडारा-४४१८०३. 


श्री. किसनराव खोब्रागडे एजुकेशन १) एम. ए. (पब्लिक 
सोसायटी, अँडमिनीस्ट्रेशान) 


आरमोरी, जि. गडचिरोली-४४१२०८. 
श्री किसनराव खोब्रागडे प्रशासकीय 
महाविद्यालय, वैरागड, ता. आरमोरी, 
जि. गडचिरोली-४४१२१७ 


दिशा बहुउद्देशीय शिक्षण पर्यटन व पर्यावरण ।१ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


विकास संस्था, 

रामटेक, जि. नागपूर-४४११०६. 

रविकांत रागीट अंडमिनीस्ट्रेटिव्ह कॉलेज, 
मौदा रोड, रामटेक, जि. नागपूर-४४११०६. 


मुंबई विभाग 


7 ०. 


THs फाऊंडेशन, 


१ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


अरेंजा प्लाझा, आय विंग, बेलापूर, जि. ठाणे |2) बी. बी. ए. 


- ४०१४०५. 
बाकलीवाल फाऊंडेशन, 
यु बिल्डींग, ए.पी.एम.सी., वाशी, नवी मुंबई. 


औरंगाबाद विभाग 


7 १, 


गंगाबाई शिक्षण प्रशासकीय मंडळ, 
निपाणी, ता. जि. औरंगाबाद. 

श्री. परम सदगुरू कॉलेज, 

जि.यु.न. १४४, २४०, निपाणी, ता. जि. 
औरंगाबाद. 


१) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)भाग-१/मशि-४ 


२. अटीवशर्ती< 

१. नवीन महाविद्यालय/संस्थेने त्यांच्या विभागीय सहसंचालकांकडे ते भविष्यात 
कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु. १००/- 
च्या नॉन ज्युडीशियल स्टॅप पेपरवर सादर करावे. 

२. महाविद्यालयाने/संस्थेने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय आणि तसे विभागीय 
सहसंचालकांचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची 
प्रक्रिया सुरु करु नये. 

३. महाविद्यालयांनी, संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ 
अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या शौक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक/कर्मचारी वर्ग 
नेमणे आवश्यक असून, इतर सर्व आवश्‍यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व 
त्याची खात्री विभागीय सहसंचालकांनी ३० ऑगस्ट पर्यंत करावी आणि तदृ्‌नंतरच 
उपरोक्त अट क्र. २ मधील प्रमाणपत्र विद्यापीठास द्यावे. 

४. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ 
नयेत. 

५. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑफिलिएहन ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हर्सिटीज) 
रेग्युलेशन २००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची 
पूर्तता केल्याशिवाय संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही 
विद्यापीठाने करु नये. 

६. मंजूर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयाने सक्षम प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या 
कालमर्यादेत नॅक मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करावा व याबाबत पाठपुरावा 
करण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची राहील. 


३. विद्यापीठांनी संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्यक असलेली पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी 
शासन मान्यता आदेझांचे अवलोकन केल्याशिवाय व विभागीय सहसंचालकाचे अट क्रमांक २ 
मधील प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी 
संळलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाळ संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित 
विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 


४. संबंधित विद्यापीठांनी व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन 
महाविद्यालयांचा नियतकालिक आढावा घेऊन सदर महाविद्यालयांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या 
५०% किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर महाविद्यालयांची मान्यता रद्द समजून 
तसे शासन व विद्यापीठाच्या माहितीने विभागीय सहसंचालकांनी आदेश काढावेत. मा. उच्च 
न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व 
२४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात आवश्यक ती 
कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सबंधित विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)भाग-१/मशि-४ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०६१५१२०३५४६१०८ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHINDE PRASAD RAMCHANDRA 


igi Ri 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 
S H | N D ) F p RAS A D ) AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=79006eaf480e 1 fdd7557c50914bSbcb7eeeea97dd20cc 


635738a587e4b34db87, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=4820007D6C32C3E2C3C1 164479ED54383DD30B 
RA M C H A N D R A 3B5CADF1A644610E63C44F 1006, cn=SHINDE PRASAD 

RAMCHANDRA 

Date: 2022.06.15 21:39:57 +05'30' 


(प्र. रा. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) कुलसचिव, कवी कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्व विद्यालय, रामटेक. 
) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 


संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 
निवड नस्ती (मशि-४). 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


